सह संचालक, नगर रचना संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या/प्रतिनियुक्‍ती 
बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय बदली - ५८१९/प्र.क्र.१२९/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण विभागाच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
प्रशासकीय कारणास्तव मध्यावधी बदल्या/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर पदावरील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (4) मधीळ तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-तीन, 
नियम ४० (१) (२) (३) (४) व परिशिष्ट-दोन मधील अटी व शर्तीनुसार व प्रशासकीय कारणास्तव खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात 
आल्यानुसार संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण विभागाच्या आस्थापनेवरील सहसंचाळक, नगर रचना संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या करुन बदली/ प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचे कार्यालय बदली/प्रतिनियुक्‍ती नंतरचे कार्यालय 
* श्री.न.रा.कावळे सह | सहसंचाळक, नगर रचना, औरंगाबाद | सहसंचाळक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य 
संचालक, नगर रचना विभाग, औरंगाबाद रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई (प्र.नि.) 

२ श्री.प्र.ग.भुक्ते सह | सहसंचालक, नगर रचना, | सहसंचाळक, नगर रचना, कोकण विभाग, 
संचालक, नगर रचना  । अंमलबजावणी कक्ष, पुणे नवी मुंबई. 


०३. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वरील अधिकाऱ्यांना 
बदलीने/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता आवश्‍यक ते कार्यकारी आदेशा तातडीने निर्गमित 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


०४. या आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे बदली/प्रतिनियुक्‍तीबाबतचे कार्यकारी आदेशा प्राप्त होताच बदली/प्रतिनियुक्‍तीच्या 
ठिकाणी तातडीने रुजू व्हावे. 


०५. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने बदली/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना 
करण्यात येत असल्याने त्या अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय पदग्रहण अवधी व संयुक्‍त बदली अनुदान मंजूर करण्यात यावे. 


og. सदरहू आदेशान्वये बदली/प्रतिनियुक्‍्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न 
झाल्यास वा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली - ५८१९/प्र.क्र.१२९/नवि-२७, 


घेण्यात येईल. तसेच राजकीय दबावाबाबतची कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३ चे 
उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात 
यावी. 


०७. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा सांकेताक २०१९०८१६१६३६५८७६२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o=Government 1t Of Maharashtra, ou=Urban Development Department, 
ostalCode=400032, st=Mahai 


a ढं च्य en P rashtra, 
Vi S h Nn u S h rl p ati Pa tl | 2.5.4.20=21ebe4508a75a7670415 1 2feeaa6b8f2d5bc8caf857fe02cd29ce4bbb772da0 
9, 


serialNumber=f8a0fc598f692587efafe9bd62df9e449fdf8 1 c803c27adfl 782c97c76ebc 
baS, cn=Vishnu Shripati Patil 
Date: 2019.08.19 11:38:02 +05'30' 


(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


संबंधित अधिकारी यांना , 
(संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत.) 


प्रत :- 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. मा. मुख्य मंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई 

११. व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

१२. विभागीय आयुक्‍त कोकण विभाग नवी मुंबई/अमरावती/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/पुणे. 
१३. जिल्हाधिकारी, ठाणे/औरंगाबाद/रायगड/मुंबई शहर/मुंबई उपनगर 

१४. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
१५. सहसचिव तथा संचालक, नगर रचना, नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई 

१६. सर्व सह संचालक, नगर रचना------------------------ . 

१७. सर्व उपसंचालक, नगररचना ----------------- . 

१८. उपसचिव तथा उपसंचालक नगर रचना नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई 

१९. उप सचिव (नवि-३/२७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व सहाय्यक संचालक, नगररचना/नगर रचनाकार, शाखा/मुल्यांकन कार्यालये. 
२१. निवड नस्ती 


co Av AD -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


